उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक 
प्राध्यापक (शिक्षणशास्त्र (गट-अ) या पदावरील 


अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७७/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जुन, २०२३. 
आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हा दिनांक ०१ जुलै, २००६ पासून अंमलात आला आहे. सदर 
अधिनियमातील कलम ३ (१ मधील तरतूदीनुसार, बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने, उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील झासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील 
सहाय्यक प्राध्यापक (शिक्षणशास्त्र) (गट-अ) पदावरील खालील अधिकाऱ्याची बदलीने त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. । अधिकाऱ्यांचे अध्यापन पध्दती | सध्या कार्यरत बदलीनंतरचे शेरा 
क्र. नाव असलेले महाविद्यालय 
महाविद्यालय 
ea 2 3 faeces षु ६ 
. . | डा. सुलभा yd | Pedagogy शासकीय अध्यापक | शासकीय अध्यापक | विनंतीनुसार 
महाविद्यालय, महाविद्यालय, परभणी 
भंडारा. (Raa पदी) 


२. संबंधित प्राचार्य यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यानी सध्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयातून त्यांची बदली 
नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे. 


३. सदर बदली आदेशाबाबतचा कार्यपालन अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी तात्काळ 
शासनास सादर करावा. 

&. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१८१८०१७७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRATAP 


PANDURANG LUBAL 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.9७/मशि-१ 


विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर व नांदेड 
. प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, भंडारा व परभणी. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा व परभणी. 
६. संबंधित अधिकारी (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 
निवड नस्ती. 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


